दीनदयाळ अंत्योदय योजना सन 2022- 
२०२३ या आर्थिक वर्षाकरीता राष्ट्रीय नागरी 
उपजिविका अभियान (NULM) अंतर्गत केंद्र- 
राज्य हिस्सा वितरीत करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र.१२१/नवि-२० 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक:- २३ नोव्हेंबर, २०२२. 


वाचा :- १) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, दि.२४.०६.२०२१. 
२) केंद्र शासनाच्या गृहनिर्माण आणि नगर विकास मंत्रालयाचे पत्र क्र.७-२४०११/७/ 
2022-UPA-I ॥७/₹55-९१३७७५५, दि.१३.०९.२०२२. 
३) आयुक्त तथा संचालक, नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय, नवी मुंबई यांचे पत्र क्र. 
नपप्रस/९॥॥_॥॥/२०२२-२३/कक्ष-१०/निधी मागणी/४३७५, दि.०६.१०.२०२२. 


प्रस्तावना :- 

केंद्र शासन पुरस्कृत “सुवर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना” ची पुनर्रचना करुन त्याचे दीनदयाळ 
अंत्योदय योजनेंतर्गत “राष्ट्रीय नागरी उपजिविका अभियान” (National Urban Livelihoods Mission) मध्ये 
रुपांतर करण्यात आले असून, राज्यामध्ये सदर अभियानाची सन २०१४-१५ पासून अंमलबजावणी करण्यात 
येत आहे. राज्यात सदर अभियान केंद्र-राज्य हिस्सा ६०:४० या प्रमाणात राबविण्यात येत आहे. सदर 
अभियानांतर्गत शहरी गरीब कुटूंबातील व्यक्तींना कौशल्य प्रशिक्षण देऊन रोजगाराची किंवा 
स्वंयरोजगाराची संधी उपलब्ध करुन देणे, नागरी बेघरांना निवाऱ्यांची सुविधा उपलब्ध करणे, नागरी 
भागातील फेरीवाल्यांच्या उपजिविका संबंधी समस्या सोडविणे, शहरी गरीब कुटूंबांच्या राहणीमानाचा दर्जा 
सुधारुन शहरी दारिद्र्य कमी करणे, इत्यादी उपाययोजना या अभियानांतर्गत राबविण्यात येत असतात. 

केंद्र शासनाने संदर्भ क्र.(२) येथील दि.१३.०९.२०२२ च्या पत्रान्वये, सदर योजनेंतर्गत सन २०२२- 
2023 या वित्तीय वर्षाकरिता केंद्र शासनाच्या PATA पहिला हप्ता एकूण रु.२४.८३४० कोटी इतका निधी 
या योजनेसाठी राज्य शासनाला वितरीत केले असल्याचे कळविले आहे. राज्य शासनाचे रक्‍कम १६.५५३० 
कोटी इतका निधी सन २०२२-२३ या वित्तीय वर्षाचा हिस्सा म्हणून वितरीत करणे अपेक्षित आहे. सदर केंद्र व 
राज्य शासन हिऱ्यापोटी एकूण रु.४१.३९ कोटी एवढा निधी उपलब्ध करुन देण्याबाबत राज्य अभियान 
संचालक, DAY NULM, नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय, नवी मुंबई यांनी दिनांक ०६.१०.२०२२ च्या 
पत्रान्वये विनंती केली. 
०२. सन २०२२-२०२३ या आर्थिक वर्षात दीनदयाळ अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय नागरी उपजिविका 
अभियानांतर्गत केंद्रःराज्य हिस्सा म्हणून अनुक्रमे रु.१२५.०० कोटी व रु.८३.५० कोटी इतकी मुळ 
अर्थसंकल्पिय तरतूद करण्यात आली आहे. 
०३. सदर अर्थसंकल्पीत तरतूदीपैकी २८% मर्यादेत निधी बिम्स प्रणालीवर उपलब्ध असून, सदर 
अर्थसंकल्पीय मंजूर तरतूदीपैकी वित्त विभागाने मान्यता दिल्यानुसार केंद्र हिस्सा रु.२४.८३४० कोटी आणि 
राज्य हिस्सा रु.१६.५५६० कोटी असा एकूण रु.४१.३९ कोटी इतका निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

दीनदयाळ अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय नागरी उपजिविका अभियानांतर्गत कार्यक्रमासाठी वित्त 
विभागाने उपलब्ध करुन दिलेल्या तरतूदीमधून केंद्र हिस्सा म्हणून रु.२४.८३४० कोटी आणि राज्य हिस्सा 
रु.१६.५५६० कोटी असा एकूण रु.४१.३९ कोटी (एक्केचाळीस कोटी एकोणचाळीस लक्ष रुपये फक्त) इतका 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र.१२१/नवि-२० 


निधी सन २०२२-२०२३ या आर्थिक वर्षाकरीता आयुक्‍त तथा संचालक, नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय 
तथा राज्य अभियान संचालक, राष्ट्रीय नागरी उपजिविका अभियान, नवी मुंबई यांच्याकडे वितरीत करण्यात 
येत आहे. 
०२. सदर निधी आहरित करण्यासाठी सहाय्यक आयुक्‍त (लेखा), नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय, 
वरळी, मुंबई यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत असून, सह आयुक्‍त, 
नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय, वरळी, मुंबई यांना नियंत्रक अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 
त्यांनी सदर रक्कमेचे देयक अधिदान व लेखा कार्यालय, बांद्रा (पुर्व, मुंबई येथे सादर करुन धनादेश प्राप्त 
करुन घ्यावा. 
०३. या प्रयोजनासाठी होणारा खर्च नगर विकास विभाग- मागणी क्रमांक एफ-३, २२३०, कामगार, 
सेवायोजन व कौशल्य विकास, ०२, सेवायोजन सेवा, १०१ सेवायोजन सेवा, (०३), शहरी रोजगार व 
उपजिविका कार्यक्रम, (०३)(०१) दीनदयाळ अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय नागरी उपजिविका अभियान 'केंद्र 
पुरस्कृत योजना)(केंद्र हिस्सा ६० टक्के) (कार्यक्रम) ३१, सहाय्यक अनुदाने (२२३०६०४७) (वेतनेतर) आणि, 
(03)(02) दीनदयाळ अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय नागरी उपजिविका अभियान (केंद्र पुरस्कृत योजना)(राज्य 
हिस्सा ४० टक्के) (कार्यक्रम) ३१, सहाय्यक अनुदाने (२२३०६०५६) (वेतनेतर) या लेखाशिर्षाखाळी सन २०२२- 
२०२३ करीता मंजूर व उपलब्ध तरतूदीमधून भागविण्यात यावा. 
०४. असे प्रमाणीत करण्यात येते की, सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक अर्थसं- 
२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, दिनांक २४ जून,२०२१ मधील तरतूदीनुसार व वित्त विभागाने त्यांच्या अनौ. संदर्भ 
क्रमांक ३२१/व्यय-३, दिनांक १५.११.२०२२ अन्वये दिलेल्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 
०५. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२११२३१६२३३४१२२५ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. Digitally signed by C Priyanka 

Date: 2022.12.02 15:13:25 +05'30' 


(प्रियांका कुलकर्णी-छापवाले) 


उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 

प्रत, 

१. मा.मुख्यमंत्री महोदयांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

२. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

३. प्रधान सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

४. आयुक्त तथा संचालक, नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय, नवी मुंबई. 

५. महालेखापाल (ले. व अ) महाराष्ट्र -१ व २, मुंबई/ नागपूर. 

६. महालेखापाल (ले. प.) महाराष्ट्र -१ व २, मुंबई/ नागपूर. 

७. अधिदान व लेखा अधिकारी, वांद्रे (पुर्व, अधिदान व लेखा कार्यालय, मुंबई. 

८. निवासी लेखापरीक्षक अधिकारी, मुंबई. 

९. संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई. 

१०. प्रधान सचिव (नवि-२) यांचे विशेष कार्य अधिकारी, नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

११. कार्यासन (अर्थसंकल्प -३)/(कोषा-५), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१२. कार्यासन अधिकारी (नवि-४), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१३. निवडनस्ती (नवि-२०. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


